आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील 
आदिवासी आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-अ, ब, क व ड मधील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १६ जून, २०२१ 


वाचा :-१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५, 
दि.१६.०२.२०२१ 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५, 
दि.२३.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार 
वाचा येथील आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, दि.१६.०२.२०२१ व दि.२३.०२.२०२१ अन्वये 
विभागातील गट अ,ब,क व ड मधील सरळसेवेची ९२ पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली 
आहेत. उक्त शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार उपरोक्‍त ९२ पदांच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व 
पदे संबंधित दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करावयाची आहेत. तसेच, जर एखाद्या पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या वरील ९२ पदांनुसार असल्यास, उक्त 
पदाचे पदनाम भिन्न असले तरी, सदरचे पद दिव्यांगाच्या संबंधित प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात 
आले आहे असे समजण्यात आले आहे. अशाप्रकारे विभागातील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित होणाऱ्या 
पदोन्नती साखळीतील गट-अ,ब,क व ड संवर्गातील सर्व पदांची यादी प्रसिध्द करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.०0४.०१.२०२१ च्या अधिसूचने अन्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार 
विभागाच्या दि.१६.०२.२०२१ व दि.२३.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विभागातील गट-अ,ब,क 
व ड मधील सरळसेवेची ९२ पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. सदर पदांच्या 
पदोन्नती साखळीतील गट-अ,ब,क व ड मधील पदे Sail एकुण १२ पदे सोबतच्या परिशिष्ट अ नुसार 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित झाली आहेत. विभागाच्या दिनांक १६.०२.२०२१ व दि.२३.०२.२०२१ मधील 
नमूद अन्य सर्व तरतूदी/सूचना सरळसेवा भरतीच्या वेळी तसेच पदोन्नती प्रकियेदरम्यान नियुक्‍ती 
प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यांनी विचारात घ्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१२२९३८६८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क 9. 
Shinde = = 
De 1,06.17 12:39:59 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 


सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

७. मा.विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

८. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१३.सचिव, महाराष्ट्र लाकसेवा आयोग, मुंबई, 

१४.आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक 

१५.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपूर/ अमरावती 
१६.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१७.निवड नस्ती का.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५ 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५, दिनांक १६.०२.२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "अ 


आदिवासी विकास विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आदिवासी विकास विभागांतर्गत गट- 
अते ड मधील पदोन्नतीने नियुक्‍तीकरिता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


अ.क्र. आदिवासी विकास विभागाच्या शासन दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या 
निर्णय दि.१६.०२.२०२१ नुसार गट-अते | पदनामानुसार पदोन्नती साखळीतील पदे 
गट-ड संवर्गामधील फिडर कॅडर मधील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली पदे 
a , ' प्रकल्प अधिकारी १) उप आयुक्‍त 
२) सह आयुक्‍त 
३) अपर आयुक्‍त 
२. | उच्च श्रेणी लघुलेखक स्वीय सहाय्यक 
३. | कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 
४. । वरिष्ठ लिपीक/सांख्यिको सहाय्यक आदिवासी विकास निरीक्षक 
५. | लिपीक-टंकलेखक अन्वेषक 
६ माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक मुख्याध्यापक / कुलप्रमुख 
७. । प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक मुख्याध्यापक 
८ प्राथमिक शिक्षक पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 
९. | शिपाई नाईक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


